कारागृह उपमहानिरीक्षक संवर्गातील अधिकारी 
यांची दि. ०१.०१.२०१८, दि. ०१.०१.२०१९ व 
दि. ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम सेवा 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जेएलई-०६२०/११/प्र.क्र.9७६/तुरुंग-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : of एप्रिल, २०२२ 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ 

२) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 
कार्यालयाचे पत्र क्रमांक जा.क्र.कार्यकारी/सेजेसू/काउमनि/५४/२०२० कक्ष-२,पुणे,दि.०२.०१.२०२० 

३) गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र.जेएलई-०६२०/११/प्र.क्र.७६/तुरुंग-१, दि.३१.०८.२०२० 

४) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 

कार्यालयाचे पत्र क्रमांक जा.क्र.कार्यकारी/सेजेसू/काउमनि/४३९/२०२२ कक्ष-२,पुणे,दि.१७.०१.२०२२ 

५) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 

कार्यालयाचे पत्र क्रमांक जा.क्र.कार्यकारी/सेजेसू-काउमनि/२०२२/१९४७/कक्ष-२,पुणे,दि.१४.०३.२०२२ 

६) अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग दि.२१ जून, २०२१ 


शासन निर्णय :- 


गृह विभागातील कारागृह विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कारागृह उपमहानिरीक्षक 
संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१८, दि.०१.०१.२०१९ व दि.०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती 
सेवाज्येष्ठतासूची संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत नोंदविलेल्या आक्षेपानुसार अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह 

महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये कारागृह विभागातील कारागृह 
उपमहानिरीक्षक संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१८, दि.०१.०१.२०१९ व दि.०१.०१.२०२० रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उक्त ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


३. कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक यांची संदर्भ क्र. ३ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूचीवरील आक्षेप, त्रुटी व सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी इत्यादी बाबी 
विचारात घेऊन त्यानुसार सुधारीत नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट "अ" मधील ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येत आहे. सदर अंतिम करण्यात 
आलेली ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना तात्काळ पाठविण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०६२०/११/प्र.क्र.७६/तुरुंग-१, 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०४०७१७४२२२७३२९ असा आहे. हा 
आदेशा डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
ANIRUDDHA ७ 
J E W L | KA R 0000000 17:43:41 --05'30 
(अनिरूद्ध व्यं.जेवळीकर) 
उप सचिव, गृह विभाग 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/पश्चिम विभाग,पुणे/पुर्व विभाग, नागपूर/मध्य 
विभाग,औरंगाबाद यांना अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत 
५) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Wa :१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएहई-०६२०/११/प्र.क्र.७६/तुरूंग-१ दिनांक ०६ एप्रिळ, २०२२ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


१. संवर्गाचे नाव : कारागृह उपमहानिरीक्षक 


२. वेतनश्रेणी 


: पीबी (३७४००-६७०००ग्रेड वेतन ८९००) एस - २९ : १३१९००-२१६६०० 


३.दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०१८ ते दि.३१.९२.२०१८ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


जेष्ठता | शासकोय कर्मचाऱ्याचे नांव 


संबंधित पदाव 


जन्मदिनांक 


अ. पंवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा पेवानिद शैक्षणिक शेरा 
क्र. | क्रमांक नियुक्तीचा मार्ग- BL दिनांक दिनांक 
दिनांक 

g x 3 4 ष्‌ द \9 ८ ९ Ro ११ 
g १ | श्रीमती स्वाती माधब as =] पदोन्नतीने ०४.०७.१९६७ । खुला | ०९.०९.२०११ । ०९.०९.२०११ । ३१.०७.२०२५ | बी एएमएसडब्ल्यू 

बी.एम सी 
२ २ | श्री. राजेंद्र तानबाजी धामणे । पदोन्नतीने २५.०७.१९६० | इमाव | ०९.०९.२०११ | ०९.०९.२०११ | ३१.०७.२०१८ | बी.कॉम एलएलबी 

एमएसडब्ल्यू 
३ ३ | Mare दत्तात्रय देसाई पदोन्नतीने ०७.१२.१९६९ । खुला | १०.१०.२०१६ | १०.१०.२०१६ | ३१.१२.२०२७ | एमए 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएहई-०६२०/११/प्र.क्र.७६/तुरूंग-१ दिनांक ०६ एप्रिळ, २०२२ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


१. संवर्गाचे नाव : कारागृह उपमहानिरीक्षक 
२. वेतनश्रेणी : पीबी (३७४००-६७०००ग्रेड वेतन ८९००) एस - २९ : ९३१९००-२९६६०० 
३.दिनांक ०१ जानेवारी २०१९ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


अ. | जेष्ठता | शासकोय कर्मचाऱ्याचे नांव | संबंधित पदावरील | जन्मदिनांक । प्रवर्ग- | संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्ती शैक्षणिक शेरा 
क्र. | क्रमांक नियुक्तीचा मार्ग- र्जू दिनांक दिनांक 
दिनांक 

१ र 3 4 ष्‌ द ७ ८ ९ Ro ३4 
g १ | श्रीमती स्वाती माधव साठे wal ०४.०७.१९६७ | खुला | ०९.०९.२०११ | ०९.०९.२०११ | ३१.०७.२०२५ | BT 

एम.एस.डब्ल्यू. 

बी. एम. सी 
२ २ | श्री.योगेश दत्तात्रय देसाई पदोन्नतीने ०७.१२.१९६९ । खुला | १०.१०.२०१६ | १०.१०.२०१६ । ३१.१२.२०२७ | एम. ए. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएहई-०६२०/११/प्र.क्र.७६/तुरूंग-१ दिनांक ०६ एप्रिळ, २०२२ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


१. संवर्गाचे नाव : कारागृह उपमहानिरीक्षक 
२. वेतनश्रेणी : पीबी (३७४००-६७०००ग्रेड वेतन ८९००) एस - २९ : ९३१९००-२९६६०० 
३.दिनांक ०१ जानेवारी २०२० रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


अ. | जेष्ठता | शासकोय कर्मचाऱ्याचे नांव | संबंधित पदावरील | जन्मदिनांक । प्रवर्ग- | संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्ती शैक्षणिक शेरा 
क्र. | क्रमांक नियुक्तीचा मार्ग- BL दिनांक दिनांक 
दिनांक 

१ र 3 4 ष्‌ द ७ ८ ९ Ro ३4 
g १ | श्रीमती स्वाती माधव साठे wal ०४.०७.१९६७ | खुला | ०९.०९.२०११ | ०९.०९.२०११ | ३१.०७.२०२५ | BT 

एम.एस.डब्ल्यू. 

बी. एम. सी 
२ २ | श्री.योगेश दत्तात्रय देसाई पदोन्नतीने ०७.१२.१९६९ । खुला | १०.१०.२०१६ | १०.१०.२०१६ । ३१.१२.२०२७ | एम. ए. 


